महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः AAT १२१८/प्र.क्र. ३८/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २७ ऑगस्ट, २०१८ 


आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या कलम ४(४ व ४(५) मधील तरतूदीनुसार मंत्रालयीन 
संवर्गातील खाली नमूद केलेल्या अवर सचिवांच्या बदल्या करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 
४ मध्ये दर्शविलेल्या विभागांमध्ये त्यांची पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अवर सचिवांचे नाव सध्याचा विभाग बदलीनंतरचा विभाग 


Ea २ ३ PB 


az श्री.राजेंद्र महादेव गेंगजे । ग्रामविकास विभाग । अल्पसंख्याक विकास विभाग 


२  श्री.दि.रो.चव्हाण महसुल व वन विभाग | विजा,भज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग 


२. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाने कार्यमुक्त 
करुन या विभागास कळवावे. तसेच बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यावर 
पदस्थापना दिलेल्या विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०८२७१८१४१७३६०७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या गध सार व नावांने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


ajanan sire eosin en, 
Bhimrao Guray यया 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
3) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
४) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, ग्रामविकास विभाग, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, महसुल व वन विभाग, 


विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) सह/उप सचिव (आस्थापना), ग्रामविकास विभाग, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, महसुल व वन 
विभाग, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 

७) निवड नस्ती कार्या.१४ 


